मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-५ (ठाणे-कल्याण- 
भिवंडी) प्रकल्पासाठी राज्यशासनाचे दुय्यम 
कर्ज मुंबई महानगर yea विकास 
प्राधिकरणास वितरित करण्याबाबत. 

(सन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१५३/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ ऑगस्ट, २०२२. 
पहा :- 
नगर विकास विभाग झा. नि. क्र.एमआरडी-३३१६/प्र.क्र. १३९/नवि-७ दि.२१.१२.२०१७ 
नगर विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.१३८/नवि-७, दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१८. 
वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि. ०४ एप्रिल, २०२२. 
नगर विकास विभाग शासन परिपत्रक क्र. बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.३७/नवि-४, दिनांक ०८एप्रिळ, २०२२. 


Cc AW AD WO 


प्रस्तावना : 


मुंबई मेट्रो लाईन-५ (ठाणे-कल्याण-भिवंडी) या मेट्रो प्रकल्पास राज्य मंत्रीमंडळाने दिनांक 
दि.२४/१०/२०१७ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दि.२१.१२.२०१७ अन्वये सदर 
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पावरील केंद्र शासनाच्या कर 
(40%), राज्यस्तरीय/स्थानिक कर (१००%), जमिनीवरील खर्च यावरील खर्चासाठी रु.१३५२.२५ कोटी 
दुय्यम कर्ज स्वरूपात राज्य शासनाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला द्यावयाचे आहेत. 
उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नागपूर मेट्रो व मुंबई मेट्रो 
मार्ग-३ प्रमाणे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडील यापूर्वी मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेल्या मेट्रो 
२अ, २ब, ४,५, ६, ७, ७अव ९ या सर्व प्रकल्पांकरिता राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज हे बिनव्याजी दुय्यम 
कर्ज म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर दुय्यम कर्जाची परतफेड प्रकल्प अंमलबजावणी 
संस्था म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने करावयाची आहे. 

मुंबई मेट्रो-५ प्रकल्पासाठी चालू वित्तिय वर्ष सन २०२२-२३ मध्ये राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज 
सहाय्य या प्रयोजनाकरिता रु.३५ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. उक्त 
मंजूर तरतूदीमधून रु.२१ कोटी मुंबई मेट्रो-५ प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला 
राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


१, मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-५ (ठाणे-कल्याण-भिवंडी) प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य 
शासनाकडून दुय्यम कर्ज म्हणून रु.२१,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये एकवीस कोटी फक्त) इतकी 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१५३/नवि-७ 


रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रदान करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त रक्‍कम "मागणी क्र. एफ-७ ६२१७- नगर विकासासाठी कर्जे, ६०, इतर नगर विकास 
योजना, Io सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे राज्य योजना, (००) (08) मुंबई मेट्रो लाईन- 
५ प्रकल्पाकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज ५५- कर्जे व 
आगाऊ रक्कमा सांकेतांक क्रमांक (६२१७०९५७)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ मधील मंजूर 
तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावी. 


३. उपरोक्त SUNS उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, नवि-५, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. शासन निर्णयातील परिच्छेद -१ मध्ये नमूद 
करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून काढून ती मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणास देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. नगर विकास विभागाच्या 
रोख शाखेने देयक तयार करुन ते अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवावे. याबाबतच्या 
खर्चमेळाची कार्यवाही नवि- 39 कार्यासनाने करावी. 


४. राज्यशासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत केलली उपरोक्त रु.२१ कोटी रक्‍कम 
मुंबई मेट्रो लाईन-५ (ठाणे-कल्याण-भिवंडी) प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणामार्फत केंद्रीय कर (५०%) व राज्यस्तरीय/स्थानिक कर (१००%) व जमीन यावरील 
खर्चासाठी असल्याने सदर रकमेचा विनियोग अन्य प्रयोजनासाठी करण्यात येऊ नये. 

५. राज्यशासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत उपरोक्त रक्‍कम रु.२१ कोटी मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सदर प्रकल्पासाठी बाह्य वित्तीय संस्थाकडून घेतलेल्या मुख्य 
कर्जाची परतफेड केल्यानंतर वसूल करावयाची आहे. 


६. सदर कर्ज सहाय्याच्या रक्कमेवर भविष्यात व्याज आकारणी करण्याबाबत झासनाने निर्णय 
घेतल्यास कर्जाची परतफेड त्याच्या व्याजाच्या रक्‍्कमेसह सदर प्रकल्पाचे मुख्य कर्जाची परफेड 
केल्यानंतर एका हप्त्यात करण्यात यावी. 

9. मुंबई मेट्रो लाईन-५ (ठाणे-कल्याण-भिवंडी) प्रकल्पाकरिता राज्यश्शासनाकडून केंद्रीय कर 
(५०%) व राज्यस्तरीय/स्थानिक कर (१००%) व जमीन येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त झालेली रक्‍कम मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे जमा झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


८. सदर रक्कम वितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपशिल शासनास 
सादर करण्यात यावा. 

र. सदर प्रकल्पासाठी राज्यझ्ाासनामार्फत केंद्रीय कर (५०%) व राज्यस्तरीय/स्थानिक कर 
(१००%) व जमीन यावरील खर्चापोटी प्राप्त होणाऱ्या रक्‍कमांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाने स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१५३/नवि-७ 


१०. राज्यश्ञासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सदर कर्जसहाय्यासाठी राज्यज्ञासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या कर्जा विषयीच्या इतर संबंधीत अटी व शर्ती लागू राहतील. 


११. सदर रक्कम ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनासाठी खर्च केल्याचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सादर करावे. 


१२. सदर कर्ज सहाय्याच्या वितरणाबाबत शादिक-२०१२/प्र.क्र.४९/त्र्ण व हमी दिनांक 
३०/१२/२०१४ मधील सूचनानुसार ASR आज्ञावलीत जोडपत्र-अ (सोबत जोडले आहे) नुसार 
माहिती भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


१३. सदर निधी वितरण आदेशा वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ 
दि. ०४ एप्रिल, २०२२ सोबतच्या परिशिष्ठामधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


१४. सदर निधी वितरण आदेश नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९/का.१४४४ 
दि.२५.०७.२०२२ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३५/व्यय-३ दिनांक १७.०८.२०२२ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


१५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८२५१३२२०५०७२५ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
‘ii ‘a Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 
Vi a Ka "0 h ari DN: CN = क Karbhari Chaudhari, C = IN, 8 
2 jay at) cinerea, 0 GOVERNMENT OF 
Chaudhari Ee ceca 


[ विजय चौधरी ] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
४. मा. मंत्री (नवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. राज्यमंत्री (नवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
११. महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
१२. निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
१३. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 
१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१५. वित्त विभाग कार्यासन- व्यय-३, अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१५३/नवि-७ 


१७. उपसचिव नवि-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. कक्ष अधिकारी नवि-४/नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ . 
१९. रोख शाखा (नवि) (५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई. 

२०. निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१५३/नवि-७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१५३/नवि-७ दि. २५ ऑगस्ट, २०२२ चे सहपत्र 
जोडपत्र-अ 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-५ ठाणे-भिवंडी-कल्याण या 
प्रकल्पासाठी सन २०२२-२३ मध्ये रु.२१.०० कोटीचे दुय्यम कर्ज सहाय्य वितरीत करण्याबाबत. 


अ.क्र. विवरण माहिती 


१. संस्थेचे नांव मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व), 

मुंबई-४०० ०५१ 

अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २६५/व्यय-३ 
दिनांक १७.०८.२०२२. 


२. वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक व 


दिनांक 
३. कर्जाची एकूण मंजूर रक्‍कम रु.१३५२.२५ कोटी 
४. मंजूर कर्जापैकी यापूर्वी कर्जाची रक्‍कम नाही 

वितरीत करण्यात आली असल्यास वितरीत 

करण्यात आलेली कर्जाची रक्‍कम 


५. मंजूर कर्जापैकी सदर शा.नि. अन्वये वितरीत रु. २१.०० कोटी 
करण्यात येत असलेली कर्जाची रक्‍कम 


६. एकापेक्षा अनेक सहकारी संस्था, व्यक्‍ती/यांना 
कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्यास त्यांच्या 
नावासमोर, कर्ज मंजूरी रक्‍कम नमूद करण्यात 


यावी 
७. एकूणकर्ज परतफेडीचे हप्ते एका हप्त्यात 
८. कर्ज परतफेडीचे हप्त्याची रक्‍कम रु.२१.०० कोटी 


९. कर्ज परतफेडीचे हप्त्याच्या कालावधी, जसे वार्षिक 
वार्षिक/सहामाही/त्रैमासिक इत्यादी 


qo, कर्ज परतफेडीसाठी सवलतीचा कालावधी नाही 


Vi . K b h डर Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 
l a ar 7 arl DN: CN = Vijay णि या Chaudhari, C = IN, S = 
pa pie 111. 
201. Date: 2022.08.25 1788713५09. 
[ विजय चौधरी ] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


(Moratorium Period) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१५३/नवि-७ 


११. कर्ज परतफेडीसाठी हप्त्याच्या निश्चित केलेला 
कर्ज हप्त्याचा दिनांक 


१२. कर्ज परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याचा दिनांक 

१३. कर्ज परतफेडीच्या ace हप्त्याचा दिनांक 

१४. व्याज दर 

१५. विलंब कालावधीसाठी दंडनीय व्याजदर व 
इतर आकार 

१६. व्याजाचा परतफेडीच्या हप्त्याचा कालावधी 
जसे वार्षिक/त्रेमासिक/सहामाही इत्यादी 

१७. कर्जाच्या खर्चाकरीता लेखाशिर्ष 


१८. कर्जाच्या वसूलीचे लेखाशिर्ष 

१९. कर्जावरील व्याज/दंडनिय व्याज वसूलीचे 
लेखाशिर्ष 

२०. कर्जाशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था 
यांचे पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 

२१. शासकिय कंपनीच्या नोडळ ऑफीसचे 
पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 


२२. डी. डी.ओ.चा नंबर 


मुख्य कर्जाच्या अटी व शर्ती निश्चित 
झाल्यानंतर कर्ज परतफेडीसाठी हप्त्याच्या 
दिनांकाबाबत निश्चिती होईल. 

मुद्दा क्र.११ प्रमाणे 

मुद्दा क्र.११ प्रमाणे 

बिनव्याजी कर्ज 

लागू नाही. 


लागू नाही. 


मागणी क्र. एफ-७ ६२१७- नगर 
विकासासाठी कर्जे, ६०, इतर नगर विकास 
योजना, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना कर्जे राज्य योजना, (००) (०६) 
मुंबई मेट्रो लाईन-५ प्रकल्पाकरिता मुंबई 
महानगर wear विकास प्राधिकरणाला 
राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज ५५- कर्जे व 
आगाऊ रक्कमा सांकेतांक क्रमांक 
(६२१७०९५७) 

नवीन लेखाशिर्ष घेण्यात येत आहे. 

लागू नाही. 


लागू नाही. 


मुख्य लेखा अधिकारी 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व), मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

डी. डी.ओ. नंबर- 9409002304 


Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 
: CN = Vijay Ke i Chau 


Vijay Karbhari 28:28; Wis xanhar chan C= s 
C h a U d h a ri MAHARASHTRA, OU = URBAN 


DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2022.08.25 17:39:28 +05'30' 


[ विजय चौधरी ] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


RERERKEEERKK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


